RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक १२ ] ] 


मंगळवार , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


7 


1 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली . 

क्रमांक शाकानि -२०१ ९ / प्र.क्र . १०१ ( १ ) / १८ ( र.व का . ) .— ज्याअर्थी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार शासकीय 
अधिसूचना , क्रमांक सामान्य प्रशासन विभाग , शाकानि - २०१ ९ / प्र . क्र . १०१ ( १ ) / १८ , दिनांक ५ जानेवारी , २०२० अन्वये , मंत्र्यांना विभागाच्या 
भागासंबंधित , कामकाजाच्या कार्यभाराचे वाटप केलेले होते 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्याने श्री . नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक यांना नेमून दिलेले विभाग , 
अन्य मंत्र्याकडे सोपविले आहे , त्याकरीता उक्त अधिसूचनेत बदल करणे आवश्यक आहे 

आता , त्यामुळे , महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरुन , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्याने 
शासकीय अधिसूचना , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक शाकानि - २०१ ९ / प्र . क्र . १०१ ( १ ) / १८ , दिनांक ५ जानेवारी , २०२० यामध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे : 
उक्त अधिसूचनेत , 

( १ ) अनुक्रमांक ११ येथे “ श्री . राजेश अंकुशराव टोपे ” यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये “ विभाग किंवा त्यांचे भाग 
या शिर्षाखाली “ सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण या शब्दानंतर , “ कौशल्य , रोजगार , उद्योजकता व नाविन्यता ” हे शब्द समाविष्ट 
करण्यात येतील ; 

( २ ) अनुक्रमांक १२ येथील “ श्री . नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक ” यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये “ विभाग किंवा त्यांचे भाग 
या शिर्षाखाली “ अल्पसंख्याक विकास व औकाफ , कौशल्य विकास व उद्योजकता ” ही नोंद वगळण्यात येईल 
( ३ ) अनुक्रमांक १६ येथे “ डॉ . जितेंद्र सतिश आव्हाड 

डॉ . जितेंद्र सतिश आव्हाड " यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये “ विभाग किंवा त्यांचे भाग 
या शिर्षाखाली “ गृहनिर्माण ” या शब्दानंतर , “ अल्पसंख्याक विकास व औकाफ ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील ; 


1 


- 


- 


" 


" 


לל 


1 


८८ 


“ 


לל 


" 


לל 


८८ 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd March 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 


No. ROB - 2019 / C.R.101 ( 1 ) / 18 ( 0. & M . ) .— Whereas , the Governor of Maharashtra has , on the 
advice of the Chief Minister , vide Government Notification , General Administration Department , 
No. ROB . - 2019 / C.R.101 ( 1 ) / 18 , dated the 5th January 2020 ( hereinafter referred to as “ the said 
notification ” ) , allotted amongst the Ministers , the business of the Government by assigning 
Departments to the charge of the Ministers ; 

And whereas , the Governor of Maharashtra has , upon the advice of the Chief Minister , 
assigned the Departments allotted to Shri Nawab Mohammed Islam Malik to other Ministers , 
and for that purpose , it is expedient to amend the said Notification ; 

Now , therefore , in pursuance of the rule 5 of the Maharashtra Government Rules of Business , 
the Governor of Maharashtra , on the advice of the Chief Minister , is hereby pleased to amend the 
Government Notification , General Administration Department , No. ROB - 2019 / C.R. 101 ( 1 ) / 18 , 
dated the 5th January 2020 , as follows , namely : 
In the said notification , 

( i ) in the entry 11 , relating to Shri Rajesh Ankushrao Tope , in column ( 2 ) , under the 
heading “ Departments or Parts of Department ” , after the words “ Public Health and Family 
Welfare ” the words , " Skills , Employment , Entrepreneurship and Innovation ” shall be added ; 

( ii ) in the entry 12 , relating to Shri Nawab Mohammed Islam Malik in column ( 2 ) , under 
the heading “ Departments or Parts of Department " , the words “ Minorities Development 

“ 
and Aukaf , Skill Development and Entrepreneurship " shall be deleted ; 

( iii ) in the entry 16 , relating to Dr. Jitendra Satish Awhad , in column ( 2 ) , under the 
heading “ Departments or Parts of Department " , after the word “ Housing " the words , 
“ Minorities Development and Aukaf ” shall be added ; 


> 


> 


> 


G 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 


Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


